वाचा : 


राज्य गुप्तवार्ता विभाग, केंद्र चंद्रपूर अंतर्गत 
ब्रम्हपूरी (ता. ब्रम्हपूरी) तसेच मौजा गडचांदूर (ता. 
कोरपना) येथे आणि राज्य गुप्तवार्ता विभाग, केंद्र 
गोंदीया अंतर्गत देवरी (ता. देवरी) येथे राज्य 
गुप्तवार्ता विभागाची नवीन उपकेंद्रे उघडण्यास 
मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ चंद्रपूर १२/८३/प्र. क्र. ३६/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर २०१५ 


१) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग यांचे क्र. रागुवि/आस्था/ब्रम्हपूरी-गडचांदूर-देवरी 
केंद्र/२०१२-६७४९, दि.८.६.२०१२ व क्र. रागुवि/आस्था/श्रम्हपूरी-गडचांदूर-देवरी 
केंद्र /२०१२-४३६६, दि.१९.८.२०१५ चे पत्र. 

२) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. पोमसं/२६-ब/देवरी 
उपकेंद्र/५२/२०१२, दि.१.८.२०१२ व दि.२५.६.२०१५ चे पत्र. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ४१/अर्थ-१, दि.२.६.२०१५. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५. 


प्रस्तावना - 


चंद्रपूर जिल्हयास नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा व आंध्रप्रदेश सीमा असून सीपीआय माओवादी 


नक्षलवाद्यांचे जिल्हयाच्या नागरी भागात नक्षळ चळवळ वाढविण्याचे प्रयत्न चाळू आहेत. त्याचप्रमाणे 


गोंदिया जिल्हयातील नक्षल कारवायांचे क्षेत्र मोठया प्रमाणामध्ये आहे. गोंदिया जिल्हयातील नक्षलग्रस्त 
भागापासून गुप्तवार्ता केंद्र दुर अंतरावर असल्याने, चंद्रपुर आणि गोंदिया जिल्हयातील नक्षल 


कारवायांबाबत संभाव्य हालचालींची माहिती प्रभावीपणे मिळविण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हयात ब्रम्हपूरी व 


गडचांदूर तसेच गोंदिया जिल्हयात देवरी येथे राज्य गुप्तवार्ता विभागाची उपकेंद्रे स्थापन करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ चंद्रपूर १२/८३/प्र. क्र. ३६/पोल-३ 


शासन निर्णय: 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ वरील दि.२.६.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतुदींनुसार प्रशासकीय विभागास एकूण उपलब्ध कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचे संपुर्ण अधिकार 
असल्याने तसेच राज्याच्या सीमावर्ती जिल्हयांच्या गरजा आणि इतर आवश्यक बाबी विचारात घेवून 
घटकनिहाय पदे वाटपात बदल करण्याचे अधिकार शासनास असल्याने आणि त्याअंतर्गत मिळालेल्या 
मंजूरीनुसार, 

१) चंद्रपूर जिल्हयातील ब्रम्हपूरी व गडचांदूर आणि गोंदिया जिल्हयातील देवरी येथे राज्य 
गुप्तवार्ता विभागाची उपकेंद्रे स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२) चंद्रपूर जिल्हयातील राज्य गुप्तवार्ता विभाग, चंद्रपूर साठी मंजूर असलेल्या पदांमधून 
ब्रम्हपूरी, गडचांदूर या नवीन उपकेंद्रासाठी आणि गोंदिया जिल्हयातील राज्य गुप्तवार्ता 
विभाग, गोंदिया साठी मंजूर असलेल्या पदांमधून देवरी या नवीन उपकेंद्रासाठी प्रत्येकी 
वरीष्ठ गुप्तवार्ता अधिकारी-१, गुप्तवार्ता अधिकारी-१ आणि सहाय्यक गुप्तवार्ता अधिकारी- 
२ अशी ४ याप्रमाणे एकूण १२ पदे वर्ग करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त पदे मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार असल्यामुळे, सदरहू पदांचा आवर्ती खर्च 
हा सदरहू पदांसाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ४ वरील दि.१७.४.२०१५ चे शासन निर्णयानुसार नवीन 
उपकेंद्रासाठी येणारा अनावर्ती खर्चाच्या बाबी तपासून तो मंजूर तरतुदींमधून भागविण्यात यावा आणि 
आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१११६१११२३१३२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KA D A M ne by KADAM DATTATRAY 
DATTATRAY uHOMEDEPTCID-918120, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
HANMANT Date: 20151116 11-1417 +0830" 
(द. ह. कदम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांचे 
खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ चंद्रपूर १२/८३/प्र. क्र. ३६/पोल-३ 


३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


o~ 


७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) सहाय्यक आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, चंद्रपूर/गोंदिया 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/गोंदिया 

१०) वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११) निवडनस्ती, पोळल-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


